१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त 
निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन परिपत्रक क्रमांक-चौविआ-२०२१/प्रक्र-५५ /वित्त-४ 
ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक - ०३ जून, २०२२ 


संदर्भ -१.संयुक्‍त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. N-11011/9/2016- 

FD, Date-3 April 2020 चे पत्र. 

२. शासन परिपत्रक क्रमांक-चौविआ-२०२०/प्रक्र-१२४ /वित्त-४, दि. ११ नोव्हे.२०२० 

३. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. 15(1)FC-XV/FCD/2020-25 
दिनांक 22 मार्च, २०२२ चे पत्र 

४. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. M-11015/141/2020- 
ED, दिनांक २८ एप्रिल, २०२१ चे पत्र. 

५. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. M-11015/404/2020- 
FD, दिनांक २७ मे, २०२१ चे पत्र . 

६. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. M-11015/130/2017- 
श),दिनांक ०१ जून २०२२ चे पत्र 


परिपत्रक 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा पाच वर्षांचा कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आला 
आहे. परंतु कोरोनाचे संकट उद्भवल्यामुळे या साथरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या संदर्भ 
क्र. १ मधील पत्रानुसार १४ व्या केंद्रीय वित्त आयो गातर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदत वाढीबाबत 
राज्य शासनाद्वारे शासन परिपत्रक क्र. चौविआ-२०२०/प्रक्र-१२४ /वित्त-४ दि. १० नोव्हेंबर, २०२० 
निर्गमित करण्यात आले आहे. 

२. राज्यातील ग्रामीण भागांमधील नागरिकांना को विड व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छता आणि 
आरोग्यासंबंधित विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे . सध्याची कोरोनाची 
बिकट परिस्थिती विचारात घेता संदर्भ क्र. ३ मधील वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्राच्या 
अनुषंगाने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत खर्च करण्यास 
कोरोना-२०२१/प्रक्र-५५/वित्त-४ दि. १० जून, २०२१ या आदेझान्वये परवानगी देण्यात आली. 

३. संदर्भ क्र. ६ मधील वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने १४ व्या केंद्रीय 
वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधी वापराची मुदत एक वर्षाने वाढ वून दि. ३१ मार्च, २०२३ 
करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने १४ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी दि . ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत 
खर्च करण्यास या आदेशान्वये परवानगी देण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः चौविआ-२०२१/प्रक्र-५५/वित्त-४ 

४. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयो गातर्गत प्राप्त निधीच्या वि नियोजनाबाबत वेळोवेळी शासन 

स्तरावरून निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित मूलभूत /पायाभूत सुविधा, 

स्वच्छतेसंबंधित बाबी तथा कोविड व्यवस्थापनाशी संबंधित उपाययोजना राबविण्याकरिता १४ व्या 

केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्राप्त निधीचा वापर 

करण्यात यावा . 

५. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 

करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०६०३१३२८५७३३२० असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND 


JAIN 
P RAVI N DN: cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN, 
DEVICHAND JAIN éinaisotnardermnonicin. cn 
Date: 2022.06.03 15:17:19 +05'30' 


(प्रविण जैन ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
. माममंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
. WA. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
१२. सर्व विभागीय आयुक्त. (महसूल) 
१३. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
१४. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 
१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१८.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१९. सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७ / वित्त आयोग कक्ष.) 
२२. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२३. निवड नस्ती का.क्र.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठर पैकी २ 


